ज्येष्ठता सूची 


उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वरीष्ठ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते 
दि. १.१.२०२० पर्यंतची अंतरिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र. ६० / ३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७मे, २०२२. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय mate: एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.६०/३४-अ, 
दि. २२.९.२०२०. 
झासन परिपत्रक :- 


शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आळे आहे. त्यानुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीलळ उपसंचालक (माहिती), गट-अ ( वरिष्ठ ) या संवर्गाची 
दि.१.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर संवर्गात दिनांक दि. १.१.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ या कालावधीत 
अधिकारी पदोन्नती नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेहा करुन तसेच नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट “अ” मध्ये समावेश करुन 
दिनांक १.१.२०१८ ते दिनांक १.१.२०२० पर्यंतची 3 वर्षाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली 
होती. त्यामुळे संचालक (माहिती), गट-अ ( वरिष्ठ ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१८ ते 
दिनांक १.१.२०२० रोजीची ज्येष्ठतासूची आता अंतिम / अंतरिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत 
जोडली आहे 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदंचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची हि सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विषेहठा अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालये व उपसंचालक (माहिती) गट-अ ( वरिष्ठ ) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठता 
सूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र. ६० / ३४-अ 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५१८१११३१०५६०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AVINDRA earn te 
BHIKAJI MORYE === 
(अ.भि. मोरये) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र. ६० / ३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१८ स्थित अंतिम / अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मावज -२०२०/ १००/ प्र.क्र. ६०/ ३४-अ, दिनांक १७ मे, २०२२, 


परिशिष्ट-अ 
अ. । ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । जन्मतारीख | नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक दिनांक | (सरळसेवेने/मर्यादीत | दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे | ज्येष्ठतेचा 
नियुक्त उमेदवारांचा मानीव 
गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 
pa] २ ३ ii ee fl ५ & a ee ८ ९ pF 
| | श्री. सु.पां. वांदिले । SATA. | १२.८.१९६२ | 29.90.9982 पदोन्नती २१.१०.१९९८ | ३१.८.२०२० | GR dt 22.90.2094 
Deemed Date from 
२१.१०.१९९८ 
२ Q श्री.ग.श्री. रामदासी | खुला । २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ | ३१.३.२०२४ 
३ 300 श्री.स.रा. लळीत खुला | १७.३.१९६१ । १.९.२००८ पदोन्नती १.९.२००८ | ३१.३.२०१९ 
४ ४ श्री. द.मा. कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ । ८.८.२०१३ पदौोन्नती ८.८.२०१३ | ३१.३.२०२५ 
५ Gg श्री.रा.भ. मुळी खुला ६.५.१९६३ । २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ । ३१.५.२०२१ 
ok ok ok ok 2k ok 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र. ६० / ३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१९ स्थित अंतिम / अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मावज -२०२०/ १००/ प्र.क्र. ६०/ ३४-अ, दिनांक १७ मे, २०२२, 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । जन्मतारीख | नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक / | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे दिनांक 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे 
वर्षे 
1१ | २ ३ | ४ | 6 ६ 1 ७७_| ८ ९ शिका 
Pa | १ |श्री.सु.पां.वांदिले । इ.मा.व. | १२.८.१९६२ | २१.१०.१९९८ पदोन्नती २१.१०.१९९८ ३१.८.२०२० 
२ २ श्री.ग.श्री.रामदासी| खुळा । २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ ३१.३.२०२४ 
३ 3 | श्री. द.मा. कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ । ८.८.२०१३ पदोन्नती ८.८.२०१३ ३१.३.२०२५ 
४ ४ श्री. रा.भ.मुळी खुला | ६.५.१९६३ । २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ ३१.५.२०२१ 
ok ok ok ok 2k kk 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/१००/प्र.क्र. ६० / ३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० स्थित अंतिम / अंतरिम ज्येष्ठतासूची 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- मावज -२०२०/ १००/ प्र.क्र. ६०/ ३४-अ, दिनांक १७ मे, २०२२, 


परिशिष्ट-अ 
अ. । ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक / दिनांक 
विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव दिनांक 
व परीक्षेचे वर्षे) 
Fa] २ ३ | 8 | षु & a ८ ९ | 
q q श्री.सु.पां. वांदिले इ.मा.व. | १२.८.१९६२ | २१.१०.१९९८ पदोन्नती २१.१०.१९९८ | ३१.८.२०२० पदौन्नत शा. आ. 
दि.७.३.२०१९ 

२ २ श्री. ग.श्री. रामदासी | खुला । २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ | ३१.३.२०२४ 

3 3 श्री. द.मा. कांबळे अ.जा. ५.३.१९६७ | ८.८.२०१३ पदौन्नती ८.८.२०१३ | ३१.३.२०२५ 

४ ४ श्री. रा.भ. मुळी खुला ६.५.१९६३ | २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ | ३१.५.२०२१ 

षु षु डॉ. ग.व.मुळे खुला | १३.११.१९६८ | २८.५.२०१९ पदोन्नती २८.५.२०१९ | ३०.११.२०२६ | शासन आदेश दि.२.६.२०१२ - 
उपसंचालक (मा) तदर्थ 
पदोन्नती 
शासन आदेश दि.२८.५.२०१९ 
अन्वये उपसंचालक मा) 
तात्पुरती पदोन्नती 

द द श्री. गो.शं. अहंकारी | खुला | १२.१.१९७१ | २८.५.२०१९ पदोन्नती २८.५.२०१९ | ३१.१.२०२९ | शासन आदेश दि.१९.११.२०१६ 
- उपसंचालक (मा.) तदर्थ 
पदोन्नती 
शासन आदेश दि.२८.५.२०१९ 
अन्वये उपसंचालक मा) 
तात्पुरती पदोन्नती 

9 9 श्री.अ.ला.आलुरकर | वि.मा.प्र. | ११.१.१९७० । २८.५.२०१९ पदौन्नती २८.५.२०१९ | ३१.१.२०२८ | शासन आदेश दि.२८.५.२०१९ 
अन्वये उपसंचालक मा) 
तात्पुरती पदोन्नती 

८ ८ श्री.अ.ज.अष्टपुत्रे खुला | ५.१२.१९६७ | २८.५.२०१९ पदोन्नती २८.५.२०१९ | ३१.१२.२०२५ | शासन आदेश दि.२८.५-२०१९ 
अन्वये उपसंचालक मा) 
तात्पुरती पदोन्नती 

ok ok ok ok 2k ok 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


